केंद्र शासनाकडून सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत 
Capacity Building Activities करिता प्राप्त झालेला 
निधी सुकाणू अभिकरणास वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१७१/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०१९. 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृनिधो-२ (सेल), 
दि.९ डिसेंबर,२०१५ 
२) अवर सचिव, भारत सरकार यांचे H.99099/40/2049/HFA- | /V/FTS-8032GEC, 
दिनांक ११५ November,209¢ 
प्रस्तावना - 


केंद्र शासनाकडून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) 
अंतर्गत Capacity Building ॥०७॥॥॥७$ करिता प्राप्त झाळेला निधी सबंधित यंत्रणांना उपलब्ध करुन 
देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण म्हाडास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घरे- २०२२ या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजना 
(नागरी) सुरु केलेली असून, सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत 
दि.९ डिसेंबर,२०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना 
माहिती शिक्षण व संवाद या माध्यमातून राबविण्याकरिता Capacity Building Activities Acta केंद्र 
शासनाने सन २०१८-१९ करिता उपलब्ध करुन दिलेला खालील विवरणपत्रातील 
रु.२५,००,०००/- (रु.पंचवीस लक्ष फक्त) इतका निधी खालीनमूद केलेल्या अटीच्या अधिन राहून 
सुकाणू अभिकरण , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांना वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


Sr.No. | States Permissible as per CB financial norms | 50% Advance of the 
(Rs.) permissible amount 
(Rs.) 
1 Maharashtra 90,00,000/- 25,00,000/- 
(Approved only 50,00,000/-) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१७१/गृनिधो-२ 


1. All IEC activities are allowed except T.V. advertisement and News Paper 
advertisement. IEC activities to be carried out in States based on pre-approved 
Government /DAVP rates. The agencies selected to perform the IEC activities should 
be empanelled with Government or should have sufficient prior experience of working 
with government. All expenditures will be reimbursed as per actuals and based on cost 
norms against urban population in the State. 

2. The bills and Vouchers regarding the expenditure incurred under IEC are to be 
examined and approved at the SLNA level by the competent authority as per State 
rule/as the case may apply (the bills/vouchers to be counter signed by the finance 
department) and an undertaking and claim of reimbursement to be submitted to the 
Ministry. 

3. A brief report highlighting assessment of impact by IEC activities is also required for 
re-imbusrsement. All bills /voucher etc. should be safely kept at SLNA level for future 
audit and other reference. All expenditure under this head is to be reimbursed. 

4. Remaining 50% of Central Assistance would be released as per actual and on receipt 
of Utilization certificate alongwith undertaking (in prescribed format mentioned in 


Capacity Building Activities - Norms,fund disbursal processes and Plant 


Templents) from the State. 


5. PMAY (U) promotion activities should have prominent display of PMAY logo and 
name , prominence of PMAY (U) in IEC materials should reflect in content , size and 
in all other possible ways. 

6. The State / UT will comply with the terms and conditions stipulated in the guidelines, 
CSMC directions and instructions issue by this Ministry. 

7. The State / UT will utilize the sanctioned grants for the purpose for which it release. 

8. The State / UT Government/Nodal Agency shall strictly monitor the progress of the 
preparatory work. 

9. The amount of central assistance approved will form a part of capacity building plan of 
the state /UT under PMAY (U). 


तेव्हा, सदर प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार सदरचा निधी संबंधित यंत्रणेला टप्पानिहाय वितरीत करण्यात यावा. तसेच याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा. 


या प्रयोजनावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक “क्यु-३ , मुख्य SENT २२१६ , गृहनिर्माण 
सर्वसाधारण, १०३ गृहनिर्माण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (०१) 
सर्वांसाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) केंद्र हिस्सा (६०%) (२२१६ 
२९९६) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३,दि.२०.४.२०१६ 
च्या परिच्छेद -१८ मधील सुचनांनुसार राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा असल्याचे कार्यासन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१७१/गृनिधो-२ 


अर्थोपाय यांनी त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रं.५५४/अर्थोपाय,दि.१९.१२.२०१८ अन्वये कळविण्यात 
आले आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
स्वाक्षरीने आणि अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करण्यात यावा. तसेच सदर निधी 
राज्याच्या ज्या प्रयोजनाकरिता मंजुर करण्यात आलेला आहे. त्या प्रयोजनाकरिता खर्च करणे 
AAPA आहे. 


सदर area निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६ / प्र.क्र.८९ /अर्थ-३, 
दि.२०.४.२०१६ मधील परिच्छेद क्रं -६ व १८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ आणि अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून,२०१७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे 
व शर्तीचे पालन करुन, निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.२० एप्रिल,२०१६ मधील परिच्छेद क्र.७ ते 
१८ मधील अटींची परिशिष्ट ९ मधील तपासणी सुचीतील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कोषागारात सादर होणा-या देयकावर विभागाचे आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून प्रतीस्वाक्षरी करतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११४१२०५५७८९०९ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramchandra Dhanawade 


R h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Housing 

a mM C 7} a al fa Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cf4fd1e4249e6612552db1552e149b0688899cac7ecc 
37ca9fbf60ec7d9103d6, 


serialNumber=5b10ebd8bee2e77f1e579c83aa5378f02ae01b1 
h a Nn a Wa e 765ccdd10f83cb76cd8bbe016, cn=Ramchandra Dhanawade 
Date: 2019.01.14 12:17:00 +05'30' 


(रा.कों.धनावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन (पत्राने) 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१७१/गृनिधो-२ 


६  मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

७ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर. 

१०) संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

११) संबंधित कोषागार अधिकारी. १२) 

१२) सह सचिव, भारत सरकार आवास आणि शहरी गरीबी उपडञामन मंत्रालय, निर्माण भवन, ५ 
वा मजला, नवी दिल्ली-११० ०११ (नोंदणीकृत डाकेने)१०) 

१३) सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१४) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५) निवडनस्ती, गृनिधो-२,गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


